श्री बालाजी सोसायटी, पुणे " या 
प्रायोजक मंडळाच्या स्वयं 
अर्थसहाय्यित विद्यापीठाचा प्रस्ताव 
तपासण्यासाठी छाननी समिती 
नियुक्‍त करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वअवि-२०१९/(२/१९)/विशि-४ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
तारीख :५ मार्च, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक: स्वअवि-२०१९/(६/१९)/विशि-४, दिनांक ११ जानेवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


शासनास प्राप्त होणाऱ्या स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी शासनाने 
विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना नुसार प्रायोजक मंडळाच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी दि.११ जानेवारी, 
२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील सूचना क्रमांक ७ (७.१) नुसार छाननी समितीची रचना विहित Horst आहे. सदर शासन 
निर्णयाप्रमाणे श्री बालाजी सोसायटी, पुणे या प्रायोजक मंडळाच्या "श्री बालाजी युनिर्व्हसिटी, पुणे" या स्वयं 
अर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी छाननी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार खाळीळलप्रमाणे छाननी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 
अ.क्र. | क्रमांक सदस्याचे नाव व पदनाम समितीतील 
स्थान 
han (9) सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग पदसिद्ध 
अध्यक्ष 
२ (२) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग सदस्य 
(३) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग सदस्य 
(४) प्रधान सचिव (महसूल), महसूल विभाग सदस्य 
३ शासनाने नामनिर्देशित केलेला शक्‍यतो संबंधित विषयाच्या विद्यापी 
कुलगुरु 
(१) प्रा. डॉ. हाशिकला वंजारी, कुलगुरु, एस. एन. सदस्य 
डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई 
४ शासनाने नामनिर्देशित केलेले तीन विख्यात विद्वान, संशोधक किवा तज्ञ 
व्यक्ती 
(१) श्री.आर. एस. माळी, माजी कुलगुरु, उत्तर महाराष्ट्र सदस्य 
विद्यापीठ, जळगांव 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वअवि-२०१९/(२/१९)/विशि-४ 


(२) श्री. व्यंकटरमणी, माजी कुलसचिव, मुंबक्ष सदस्य 
विद्यापीठ,मुंबई 
(३) श्री. मंगेडा किनरे, वित्त तज्ञ (0...) सदस्य 
५ उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील उपसचिव या दर्जापेक्षा कमी दर्जा Taso] 
अधिकारी 
(१) सह सचिव/उप सचिव (विद्यापीठ शिक्षण), seq | सदस्य 
व तंत्र शिक्षण विभाग सचिव 
६ प्रकल्पाशी संबंधित विषयातील सखोल ज्ञान व अनुभव असलेली तज्ञ व्यक्‍ती 


(१) श्री बाळाजी सोसायटी, पुणे प्रस्तावासाठी निमंत्रित 
डॉ.अनिल प्रभाकर कुलकर्णी, यांची नियुक्‍ती सदस्य 


करण्यात येत आहे. (मतदान 
अधिकार 
असणार 
नाही.) 
समितीची कार्यकक्षा 


१. समितीने शासनास प्राप्त झालेल्या श्री बालाजी युनिर्व्हसिटी, पुणे या प्रस्तावाची तपासणी 
शासनाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. शासनाने निर्गमित केलेल्या स्वयं 
अर्थसहाय्थित मार्गदर्शक सूचनांच्या परिच्छेद ५ व ६, ७ (३) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या 
अनुषंगाने तपासणी करावी. 

२. समितीस मार्गदर्शक तत्वामधील परिच्छेद ७(४) मधील तरतूदीनुसार प्रायोजक मंडळाकडून 
अन्य माहिती मागविता येईल. 

३. समितीस, सविस्तर प्रकल्प अहवालात उणीवा आढळल्यास त्याबाबत बदल सुचविता येतील 
आणि प्रायोजक मंडळाने विनिर्दिष्ट काळावधीत त्यावर विचार करुन त्यांचे अनुपालन 
करण्यासाठी, ते त्या मंडळास कळवता येतील. 

४. समितीचा कार्यकाल हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा राहील. 

५. समितीतील निमंत्रित सदस्यास मतदानाचा अधिकार असणार नाही. 

६. समितीच्या पदसिद्ध अध्यक्षांच्या समवेत बैठकीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यात आपला 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

७. के.पी.एम.जी. च्या प्रतिनिधीनी प्रकल्प अहवालाची Summery Sheet तयार करावी. 

८. समितीच्या पदसिद्ध सदस्यां व्यतिरिक्त इतर सदस्यांना शासनाने विहित केलेल्या प्रचलित 
नियमांनुसार भत्ता अनुज्ञेय राहील व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः Caqsifa-2098/(2/98)/faRI-v 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०६१६२७१६७९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S | D D H A RT H DRC ac ecaempemtpongt 


€56321cfd24, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
rialNumber=22c1b7c1413e77554a8e64cbc60b741b647 1605c32acf8b9b 


seri 
51b2b018fefdcOb, ou=H AND TED, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=SIDDHARTH KHARAT 
Date: 2019.03.06 16:28:54 +05'30° 


(सिद्धार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

मा.मंत्री (उ व तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

मा.राज्यमंत्री (उ व तं शि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

सचिव (उवतं शि), उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

प्रधान सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

प्रधान सचिव(नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

प्रधान सचिव(महसूल), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

प्रा. डॉ. शशिकला वंजारी, कुलगुरु, एस. एन. डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई. 

श्री. व्यंकटरमणी, माजी कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ,मुंबई, डी-१३०२, रूनवर्ल्ड सेंटर, गोवंडी 

स्टेशन जवळ, देवनार, मुंबई-४०० ०८८. 

९) श्री. मंगेश किनरे, वित्त तज्ञ (0.५. ), प्लॉट नं.५, राजलक्ष्मी, दुसरा मजला, परमार्थ निकेतन 
जवळ, अरुण कुमार वैद्य मार्ग, पाचपाखाडी, ठाणे (पश्चिम). 

qo) श्री. आर. एस. माळी, माजी कुलगुरु, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव. 

११) डॉ.अनिल प्रभाकर कुलकर्णी,सेवानिवृत्त प्राचार्य, निमंत्रित सदस्य, निलकेत बंगला, १० शिव 

पार्वती सो.दुरदर्शन केंद्रासमोर, पौड रोड, पुणे-३८. 

सह सचिव(विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई:-४०००३२. 

महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी(रोखशाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

के.पी.एम.जी. प्रतिनिधी यांना माहितीस्तव 

निवडनस्ती. 


१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 


wm lee द का आ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


